RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg.No.MH /MR /South - 339/2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक १०५ ] 


बुधवार, जानेवारी २१, २०१५ / माघ १, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर , ९वा मजला, मंत्रालय, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १ ९ ६१. 
क्रमांक एमसीआय.१७१२/ प्र.क्र .१५० / अधिनियम. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, क्रमांक 
एमसीआय.२००६ / ३१८ / प्र.क्र.१४४ /०६ / अधिनियम, दिनांक ५ जुलै २००७ अन्वये शासनाने , महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ६१ 
(१ ९ ६१ चा महा . अठ्ठावीस ) ( यात ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याचे कलम ५( १), ५ ( २ ) आणि ५ ( ३ ) अन्वये प्रदत्त 
असलेल्या अधिकाराचा वापर करून उक्त अधिसूचनेच्या निर्गमनाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ परिषद ” असा करण्यात आला आहे ) गठीत केली होती ; आणि , ज्याअर्थी, या परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाल दिनांक 
४ जुलै २०१२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 

म्हणून आता, त्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम ५ (६ ) ची तरतूद लक्षात घेऊन व कलम ३२ (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून सदर परिषदेस, ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न देण्याचा शासनाने 
निर्णय घेतला आहे व याद्वारे परिषदेचे सर्व अधिकार वापरासाठी व परिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक नाही इतक्या 
कालावधीसाठी प्रशासक म्हणूव वैद्य , श्रीराम शेषगीर सावरीकर यांची नियुक्ती करीत आहे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


य . रा . गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २१ , २०१५ / माघ १, शके १९ ३६ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 9th Floor, Mantralaya , 

L.T.Marg , Mumbai 400 001, dated 21st January 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONER S ACT , 1961. 

No.MCI. 1712/C.R . 150 /ACT.— Whereas , under Government Notification , Medical Education 
and Drugs Department No.2006 /318 /C.R . 144/06 /ACT , dated 5th July 2007 the Government 
constituted the Maharashtra Council of Indian Medicine (hereinafter referred to as " the Council ” ) 
for a period of five years from the date of issue of the said Notification in exercise of the powers 
conferred by the sections 5 ( 1) , 5 (2 ) and 5 (3 ) of Maharashtra Medical Practitioner s Act , 1961 
(Mah.XXVIII of 1961) (hereinafter referred to as " the said Act " ); 

And whereas, the terms of office of the members of the Council has already expired on 
4th July , 2012 . 

Now , therefore , in view of provisions of section 5 (6 ) and in exercise of the powers conferred 
by section 32 ( 1) of the Act the Government has decided not to extend the term of the Council for 
the further period from the date of issue of this Notification with hereby , appoints an 
Administrative date of issue of this Notification and hereby , appoints Dr.Shriram Sheshgir 
Savrikar as an Administrator to exercise all the powers and perform all the duties of the Council 
for period which should not exceeds two years . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y.R.GAIKWAD , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


